अधीक्षक अभियंता, ठाणे पाटबंधारे मंडळ, ठाणे 
यांच्या अधिपत्याखाली रायगड पाटबंधारे विभाग, 
कोलाड अंतर्गत लघु पाटबंधारे उपविभाग, माणगांव 
व पाटबंधारे बांधकाम उपविभाग, कोलाड या 
कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील 
एकूण ३६ पदांना दिनांक ०१.१०.२०१८ ते दिनांक 
२८.०२.२०१९ पर्यंत मुदतवाढ मंजुर करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांक : मुदवा-२०१८/प्र.क्र. २८९/खारभूमी 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- ३० ऑक्टोबर, २०१८ 
पहावे :- 
१) शासन निर्णय, जलसंपदा विभाग, क्रमांक मुदवा-२०१८/प्र. क्र. १६/ खारभूमी, 
दि.२५.०४.२०१८. 
२) मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, कोंकण प्रदेश, मुंबई या कार्यालयाचे क्र. 
मुअ/जसंविकोप्र/आ.७(६)/४१४१, दिनांक १२.१०.२०१८ रोजीचे पत्र व सहपत्र. 
३) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक -पदनि-२०१६ /प्र.क्र.०८/१६/आ.पु.क., दिनांक ०७.०९.२०१८. 


प्रस्तावना :- 

अधीक्षक अभियंता, ठाणे पाटबंधारे मंडळ, ठाणे यांच्या अधिपत्याखाली रायगड पाटबंधारे विभाग, 
कोलाड अंतर्गत लघु पाटबंधारे उपविभाग, माणगांव या कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील 
१८ व पाटबंधारे बांधकाम उपविभाग, कोलाड या कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील १८ पदे 
असे एकूण ३६ पदांना संदर्भ क्र.१ येथील दिनांक २५.०४.२०१८ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये दिनांक 
०१.०३.२०१८ ते दिनांक ३०.०९.२०१८ पर्यंत मुदतवाढ मंजूर करण्यात आली होती. त्यानुसार सदर ३६ 
पदांना दिनांक ३०.०९.२०१८ च्या पुढे मुदतवाढ मंजूर करण्याबाबत मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, 
कोंकण प्रदेश, मुंबई या कार्यालयाने संदर्भ क्र.२ च्या पत्रान्वये प्रस्ताव सादर केला आहे. वित्त विभागाच्या 
संदर्भ क्र.३ येथील दिनांक ०७.०९.२०१८ रोजीच्या शासन निर्णयास अनुसरुन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात 
येत आहे. 


शासन निर्णय :- 
अधीक्षक अभियंता, ठाणे पाटबंधारे मंडळ, ठाणे यांच्या अधिपत्याखाली रायगड पाटबंधारे विभाग, 

कोलाड अंतर्गत लघु पाटबंधारे उपविभाग, माणगांव या कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील 
१८ व पाटबंधारे बांधकाम उपविभाग, कोलाड या कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील १८ पदे 
असे एकूण ३६ पदांना सोबतच्या परिशिष्ट "अ" येथे दर्शविल्याप्रमाणे खालील अटीच्या अधीन राहून 
दिनांक ०१.१०.२०१८ ते दिनांक २८.०२.२०१९ पर्यंत मुदतवाढ याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. 

अ) नियत अस्थायी पदे ६ महिन्यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी रिक्‍त नसावी. 

ब) नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे ही दिनांक ०६.०२.२००३ च्या शासन निर्णयान्वये 

मंजूर सुधारित आकृतीबंधानुसार ४५२९७ पदांच्या मर्यादेत असावीत. 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदवा-२०१८/प्र.क्र. २८९/खारभूमी 


३. वरील कार्यालयांच्या आस्थापनेवर होणारा खर्च " मागणी क्रमांक आय -३ लेखाशीर्ष २७०१ मोठे व 
मध्यम प्रकल्प यावरील भांडवली खर्च, ८०- सर्वसाधारण, (००१) संचालन व प्रशासन, (०४) परिरक्षण 
आस्थापना  (०४(०५) अधीक्षक अभियंता, ठाणे पाटबंधारे मंडळ, ठाणे (अनिवार्य) (२७०१ ४१९९)" या 
लेखाशिर्षाखाली टाकून तो मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


४. हा शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक -पदनि-२०१६ /प्र.क्र.०८/आ.पु.क., दिनांक ०७.०९.२०१८ 
नुसार प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


च. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~=www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०१८१०३११३३४०५५५२७ असा आहे. 
हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Milind Anand Wani 


सहपत्र : परिशिष्ट 'अ" Milind Anand frie cise 
Wani ae anos 
(मि. आ. वाणी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत सहपत्रासह :- 


१. महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 
२. महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य (लेखा परीक्षा), मुंबई/नागपूर. 

३. निवासी ळेखा अधिकारी, मुंबई. 

४. कोषागार अधिकारी, ठाणे 

५. वित्त विभाग (व्यय-१२), मंत्रालय, मुंबई ३२. 

६. वित्त विभाग (अर्थसंकल्प-१९), मंत्रालय, मुंबई ३२. 

७. मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग,कोकण प्रदेश, मुंबई. 

८. कार्यकारी अभियंता, रायगड पाटबंधारे विभाग, कोलाड 

९. कार्यासने, अर्थ-२/आ(प्रशि), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०.खारभूमी कार्यासन (संग्रहार्थ) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदवा-२०१८/प्र.क्र. २८९/खारभूमी 


परिशिष्ट "अ " 


शासन निर्णय, क्रमांक : मुदवा-२०१८/प्र.क्र. २८९/खारभूमी, दिनांक:- ३० ऑक्टोबर, २०१८ 


अ.क्र कार्यालयाचे नांव पदनाम पदसंख्या 
| 9 | 2 3 शिका 
। रायगड पाटबंधारे विभाग, | १. उप अभियंता a | 
कोलाड अंतर्गत पाटबंधारे | 2. कनिष्ट अभियंता/झाखा अभियंता ४ 
बांधकाम उपविभाग, ३. वरिष्ठ लिपिक ey 
कोलाड ४. कनिष्ठ लिपीक/टंकलेखक ३ 
५. अनुरेखक शिक 
६. स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक ४ 
७. वाहन चालक - गी. | 
८. शिपाई २ 
९. चौकीदार 1 9 | 
एकूण १८ 
२. | रायगड पाटबंधारे विभाग, ।१. उप अभियंता शिका 
कोलाड अंतर्गत लघु २. कनिष्ठ अभियंता/झाखा अभियंता ४ 
पाटबंधारे उपविभाग, ३. स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक ४ 
माणगाव ४. वरिष्ठ लिपिक शिक्का 
५. कनिष्ठ लिपिक/टंकलेखक ३ 
६. अनुरेखक शिका 
७. वाहन चालक शिका 
८. शिपाई २ 
९. चौकीदार 1१ 
एकूण १८ 
एकूण१--२| ३६ 


Milind Anand 
Wani 


Digitally signed by Milind Anand Wani 
DN: CN = Milind Anand Wani, C = IN, S = 
Maharashtra, O = Government Of 
Maharashtra, OU = Water Resources 
Department 

Date: 2018.10.31 13:41:51 +05'30' 


(मि. आ. वाणी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


